महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (यांत्रिकी) सेवा 
मुख्य परीक्षा -२०१३ मधील उप अभियंता 
(यांत्रिकी, गट-अ या पदावर 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : न्यायाप्र-२०२१/प्र.क्र.६८/आ(संनि), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ ऑक्टोबर, २०२२ 


संदर्भ : १ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.५४४/(३२)/१४०१४/एकोणतीस, 

दि.२८.०१.२०२२. 

२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-२०१५/(४६/१५)/आ(संनि), 
दि.०५.१२.२०१५. 

३) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-२०१५/(४६/१५)भाग-१/आ(संनि), 
दि.०३.०९.२०१६. 

४) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 
दि.१४.०७.२०२१. 

५) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दि.२१.०६.२०२१. 

६) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८, 
दि.२२.०६.२०२१. 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (यांत्रिकी) सेवा मुख्य परीक्षा - २०१३ अंतर्गत उप अभियंता 


(यांत्रिकी) गट-अ (राजपत्रित) या पदावर सरळसेवा भरतीद्वारे घेण्यात आलेल्या एकत्रित 


स्पर्धात्मक परीक्षेच्या निकाळावर आधारित महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांच्या दिनांक 


१९.०५.२०१५ च्या पत्रान्वये शिफारास प्राप्त झालेल्या २८ उमेदवारांपैकी नियुक्‍तीस पात्र 


ठरलेल्या २६ उमेदवारांना उपरोक्त संदर्भाकित क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये उप अभियंता 


(यांत्रिकी) या गट-अ च्या पदावर नियुक्‍ती देण्यात आळी आहे. तर महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग, 


मुंबई यांच्या दिनांक २७.०४.२०१६ च्या पत्रान्वये सदरहू परीक्षेमधील प्रतिक्षायादीतून 


गुणवत्तेनुसार ५ उमेदवारांची उप अभियंता (यांत्रिकी) पदावर शिफारस केल्यानुसार उक्त 


संदर्भांकित क्र.3 येथीळ शासन निर्णयान्वये पात्र ठरळेल्या ४ उमदेवारांना उप अभियंता 


(यांत्रिकी) पदावर नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२१/प्र.क्र.६८/आ(संनि) 


२. गुणवत्तेनुसार पात्र असूनही निवडयादी व निकालपत्रातून नांव वगळण्यात आल्यामुळे 


श्रीमती पूनम विलास कमले (पूर्वाश्रमीच्या पूनम हणमंतराव खामकर) यांनी महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 


(यांत्रिकी) सेवा परीक्षा २०१३ च्या परीक्षेच्या निकालास आक्षेप घेवून त्याविरुध्द मा.उच्च 


न्यायालय मुंबई येथे रिट याचिका क्रमांक १००४०/२०१६ दाखल केली होती. प्रस्तुत प्रकरणी 


मा.न्यायाळयाने खालीलप्रमाणे निर्णय दिला आहे :- 

“The Writ Petition is disposed of by partly allowing the petition by setting aside the 
part of the communication page 58 of the petition, in reference to the deletion of claim of 
Poonam Hanamantrao Khamkar, i.e. the Petitioner. We further direct that the Respondents 
to consider claim of the Petitioner afresh and particularly on the backdrop of the judgment 
of the Division Bench at Aurangabad dated 8 August 2019 in Writ Petition No.4159 of 
2018 and other connected petitions. The exercise of consideration of the claim of the 
Petitioner on the basis of merits of the Petitioner afresh to be undertaken and completed as 


expeditiously as possible and preferably within eight weeks from today” 


३. मा.न्यायालयाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक २८.०१.२०२२ च्या 


पत्रान्वये भ.ज. (क) या राखीव प्रवर्गातील श्रीमती पूनम विळास कमले (पूर्वाश्रमीच्या पूनम 


हणमंतराव खामकर) यांची महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (यांत्रिकी) सेवा परीक्षा २०१३ मधून अराखीव 


(महिला) या प्रवर्गातून विभागातील उपअभियंता (यांत्रिकी) या पदावर नियुक्तीसाठी शिफारस 
केली आहे. 


४. मा.उच्च न्यायालयाचा निर्णय व महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशीस 


अनुसरुन श्रीमती कमले यांना “उपअभियंता (यांत्रिकी, गट-अ” या पदावर सातव्या वेतन 


आयोगानुसार सुधारित वेतन मेंट्रीक्समधीळ वेतन स्तर एस-२० (रुपये ५६१००-१७७५००) मध्ये 


जलसंपदा विभागात दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी संदर्भाधिन क्रमांक ४ च्या 


अधिसूचनेच्या आधारे महसूल विभागीय संवर्ग वाटपानुसार खालीलप्रमाणे तात्पुरत्या नियुक्‍तीने 


पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२१/प्र.क्र.६८/आ(संनि) 


अ.क्र.। उमेदवाराचे नांव जात | नियुक्तीचा | बंधपत्राद्वारे | पसंती नियुक्तीसाठी 
प्रवर्ग प्रवर्ग पसंती । क्रमानुसार । पदस्थापनेचे ठिकाण 
दिलेला वाटप 
महसूल | झालेला 
विभाग महसूल 
विभाग 
| . | श्रीमती पूनम विलास | भज (क) | अराखीव पुणे पुणे | अधिक्षक अभियंता, 
कमले पूर्वाश्रमीच्या (महिला) यांत्रिकी मंडळ, पुणे 
श्रीम.पूनम अंतर्गत कार्यकारी 
हणमंतराव खामकर) अभियंता, द्वार निर्मिती 
विभाग अ, दापोडी, पुणे- 
१२ अंतर्गत उप अभियंता, 
द्वार निर्मिती उपविभाग 
क्र.१, दापोडी, पुणे-१२. 
५. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (यांत्रिकी), सेवा वर्ग-१ गट-अ मधील श्रीमती कमले या 


उमेदवाराची तात्पुरती नियुक्‍ती ही दोन वर्षाचा परिवीक्षा काळावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण 


करण्याच्या व खालील विहित अटी / शातींच्या अधिन असेल :- 


(१) 


श्रीमती कमले यांची महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (यांत्रिकी), सेवा वर्ग-१ जलसंपदा विभागातील 


पदस्थापना ही अंतिम असून त्यात बदल होणार नाही. 


Spas यांनी त्यांच्या नावासमोर दर्ठ7विलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी आदेशाच्या 


दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत रुजू व्हावे. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 


क्र.एसआरव्ही-२०१८/व्ही.आय.पी.६७/प्र.क्र.२०७/कार्या-१२, दि.२८.०५.२०१८ नुसार 


सदर विहित कालावधीत रुजू झाले नाही तर ते नोकरीची संधी गमावेल व त्यांच्या 


नियुक्‍तीकरीता विचार करण्यात येणार नाही. तसेच कार्यालय प्रमुखांनी एक महिन्यानंतर 


रुजू झाल्यास त्यांना रुजू करुन घेवू नये. 


sors परिविक्षाधीन उमेदवार ते सेवेत रुजू होणार आहेत किंवा नाही ते 


दि.१७.११.२०२२ पर्यंत शासनास लेखी स्वरुपात कळवावे. त्यांनी दिनांक १७.११.२०२२ 


पर्यंत काही न कळविल्यास ते वरील पदावरील नियुक्‍ती स्विकारण्यास इच्छुक नाहीत, असे 


गृहित धरण्यात येईल व त्यांचे नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द होतील. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२१/प्र.क्र.६८/आ(संनि) 


(3) 


श्रीमती कमले ह्या दिनांक 92.99.2022 रोजी नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास 


किंवा काही अपरिहार्य उचित कारणास्तव त्यांना मुदतवाढ हवी असल्यास, त्यांनी 


शासनाकडून मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक असून तशी संमती न घेतल्यास किंवा शासनाकडून 


त्यांना मुदतवाढ न मिळाल्यास विहित मुदतीत रुजू न झाल्यास श्रीमती कमले यांचे 
नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द होतील व त्यांचा नियुकतीकरीता कोणत्याही परिस्थितीत 


विचार करण्यात येणार नाही. यासाठी सदरहू उमेदवाराकडून देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही 


कारणांचा/विनंतीचा विचार केला जाणार नाही. 


(4) 


मुदतवाढीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही 


२०१८/व्ही.आय.पी.६७/प्र.क्र.२०७/कार्या.१२, दिनांक २८.०५.२०१८ व दिनांक 


२६.०९.२०१८ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


संदर्भ क्र.५ येथील शासन अधिसूचने अन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा 


(ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीनुसार श्रीमती कमळे यांची उप 


अभियंता (यांत्रिकी), गट-अ या संवर्गातील ज्येष्ठता त्यांच्या रुजू झालेल्या दिनांकापासून 


निश्चित करण्यात येईल. 


श्रीमती कमले यांचा वैद्यकीय तपासणी व चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त झालेला आहे. 


श्रीमती कमळे या मागास प्रवर्गातील (भज-क) उमेदवार असल्याने त्यांनी जात प्रमाणपत्र व 


जात वैधता प्रमाणपत्र शासनास सादर केलेले आहे. 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने श्रीमती कमले यांची अराखीव (महिला) या प्रवर्गातून 


शिफारस केळेळी आहे. यास्तव, श्रीमती कमले यांचे उन्नत व प्रगत गटात मोडत 


नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित समितीकडून पडताळणी अहवालाच्या अधीन राहून 


त्यांना उपअभियंता (यांत्रिकी) या पदावर तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


(१०) 


श्रीमती कमले यांनी मराठी व हिदी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली असल्याने त्यांना 


एतदर्थ मंडळाची मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येत आहे. 


श्रीमती कमले यांनी संगणक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण केलेली आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२१/प्र.क्र.६८/आ(संनि) 


(१२) 


आव्यकता भासल्यास श्रीमती कमले यांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर किवा 


भारताच्या संरक्षणाशी निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा परदेशात 


प्रशिक्षणाचा कालावधी धरुन ४ वर्षांपेक्षा कमी नसणार्‍या कालावधीसाठी भारत सरकार 


ठरविल त्या हार्तीवर सेवा करावी लागेल. 


परंतु 


(अ) त्यांच्या नियुक्‍तीनंतर १० वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी 


लागणार नाही किंवा, 


(ब) सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी 


लागणार नाही. 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दिनांक 39.90.2004 


मधील तरतूदीनुसार परिशिष्ट-अ मधील श्रीम.कमले यांना नवीन परिभाषित अंशदान 


निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरेल. त्यांना सध्या अस्तित्वात असलेली निवृत्तिवेतन योजना 


[महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे 


अंशराशीकरण) नियम, १९८४] आणि सध्या अस्तित्वात असलेली सर्वसाधारण भविष्य 


निर्वाह निधी योजना लागू ठरणार नाही. 


श्रीमती कमले यांना उप अभियंता (यांत्रिकी) या गट-अ च्या पदावर रुजू झाल्यानंतर सेवेचा 


राजीनामा द्यावयाचा असल्यास, त्यांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : 


एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दिनांक ०२.१२.१९९७ मधील तरतूदीनुसार 


शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ लेखी सूचना किंवा एक महिन्याचे वेतन देणे 


आवड्यक राहील. यासंदर्भातील राजीनामा स्विकारण्याचे अधिकार केवळ नियुक्‍ती 


प्राधिकारी (शासन) यांना असतील. क्षेत्रिय कार्यालयांनी परस्पर राजीनामा स्विकृत करु नये 


किंवा मंजूर करु नये. 


मात्र, गैरवर्तणूक, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी सदरहू उमेदवाराची सेवा 


समाप्त करण्यासाठी सूचना देण्याचे बंधन शासनावर राहणार नाही. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२१/प्र.क्र.६८/आ(संनि) 


(१५) 


संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी सेवेत दाखल होणाऱ्या श्रीमती कमले यांचा त्या हजर 


झाल्याचा दिनांकाचा अहवाल शासनाला व मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण 


प्रबोधिनी, नाशिक यांना तात्काळ सादर करावा. तसेच, विहित मुदतीत हजर न झाल्यास 


त्याबाबतचा अहवालदेखील शासनास पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करावा. 


श्रीमती कमले या ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिवसापासून नियमाप्रमाणे त्यांचे गोपनीय 


अहवाल लिहिण्यात यावेत व बदली झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवून विभाग 


प्रमुखांनी याबाबत संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता व शासनास कळवावे. 


(१७) 


श्रीमती कमले या सध्या जलसंपदा विभागांतर्गत कार्यरत असल्याने संबंधित नियंत्रक 


अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकीचे ठिकाणी हजर होण्याच्या दृष्टीने सदर सेवेतून कार्यमुक्त 


झाल्याचे अथवा तसे लेखी पत्र संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता किंवा कार्यालय 


प्रमुख यांना सादर केल्याशिवाय त्यांना रुजू करुन घेता येणार नाही. 


(१८) 


श्रीमती कमळे यांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय ward 


२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, दिनांक २२.०६.२०२१ नुसार नवीन परिवीक्षा धोरण लागू 
राहील. ” श्रीमती पुनस fran कसले (Taree TIT हणमंतराव GTP), उप 
आश्रियंता (MARY, गट-अ यांना दोन वर्षाचा फरिकीक्षाधीन कालावधी लागु राहील: सदर 
कालावष्ीत श्रीय कमत फरिकीक्षा धोरणानुसार शासकीय कायकाण करण्यास सक्षम 
नसल्याचे Reg झाल्यास श्रीम कमले यांची IRTP सेवा कोणकीही TAA न देता 


सयाप्त करण्यात येईल.” 


श्रीमती कमळे, उपअभियंता (यांत्रिकी) यांनी परिवीक्षाधीन कालावधीत व्यावसायिक परिक्षा 


उत्तीर्ण न केल्यास किंवा त्यांचे काम योग्य अथवा अनुरुप न आढळल्यास त्यांची शासकीय 


सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल. 


(२०) 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, दिनांक 


२२.०६.२०२१ मधील तरतूदीनुसार श्रीमती कमले यांना परिविक्षा कालावधीमध्ये कोणतीही 


वेतनवाढ अनुज्ञेय असणार नाही. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२१/प्र.क्र.६८/आ(संनि) 


(२१) 


संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता / कार्यकारी अभियंता यांनी श्रीमती कमळे 
यांचा परिवीक्षा कालावधी समाप्तीबाबतचा/ परिवीक्षा कालावधी वाढविण्याबाबतचा प्रस्ताव 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : परिवि २७१५/प्र.क्र.३०२/८, दिनांक 
२२.०६.२०२१ मध्ये नमूद केलेल्या तरतूदीनुसार विहित कालावधीत शासनास पाठवावा. 


श्रीमती कमले यांना सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय क्रमांक : परिवि 
२७१५/प्र.क्र.३०२/८, दिनांक २२.०६.२०२१ मध्ये नमूद केल्यानुसार परिवीक्षाधीन 
कालावधीत रजेच्या तरतूदी लागू होतील. 


श्रीमती कमळे या जलसंपदा विभागांतर्गत कार्यरत असल्याने त्यांची उपअभियंता (यांत्रिकी) 
या पदावरील वेतननिश्चिती शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : वेतन 
१२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, दिनांक २३.०३.१९९४ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 


श्रीमती कमले यांनी नियुक्‍ती दिलेल्या कार्यालयात हजर झाल्यानंतर तात्काळ रुजू 
अहवाल संबंधित कार्यकारी अभियंता यांच्या स्वाक्षरीसह या विभागाकडे पाठवावा. अन्यथा 
त्यांना दिलेली नियुक्‍ती त्यांनी स्विकारलेली नाही असे समजून योग्य ती कार्यवाही केली 
जाईल. 


(२५) 


विशिष्ट ठिकाणी पदस्थापना / बदली / नियुक्‍ती मिळविण्यासाठी खासदार / आमदार / 
लोकप्रतिनिधी / खाजगी व्यक्‍ती किंवा संघटना यांचे मार्फत दडपण / दबाव आणण्याचा 
प्रयत्न केल्यास संबंधित उमेदवारांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, 
१९७९ मधील तरतुदींनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१९१३१५२०९४२७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत :- 
१, 
२. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


BAPUSAHEB R 
SONAWANE ra 
(बापूसाहेब रा. सोनवणे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्रीम.पूनम कमले यांना ई-मेल व भ्रमणध्वनी संदेशाद्वारे (एस.एम.एस.) 


अ.मु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२१/प्र.क्र.६८/आ(संनि) 


सचिव (प्रकल्प समन्वयक), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


४. महासंचालक, मेरी, नाशिक. 

षु. मुख्य अभियंता (द. व प्र) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

& मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक (५ प्रती) 

७. सर्व अधिक्षक अभियंता (यांत्रिकी) मंडळ 

८ सचिव, महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग (पत्राने) 

९ महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन 
संस्था, नाशिक. 

१०. कार्यकारी अभियंता, द्वार निर्मिती विभाग अ, दापोडी, पुणे-१२. 

११. महाळेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१२. महालेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१३. संचाळक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१४. मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

१५. मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

१६. उप सचिव (सेवा)/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. कक्ष अधिकारी, कार्यासन आ(वर्ग-१)/आ(वर्ग-२)/आ(प्रशिक्षण)/गोपनीय/नोंदणी 
शाखा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१८. संग्रहार्थ/कार्यासन आ(संनि). 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


